7O\F:\CR_277_2011_A.lwp 1 


महाराष्ट्‌ शासन 


गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: रापोसे-१७१९/प्र.क्र.२७७/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - woo ०३२, दिनांक :३१ मे, २०९१. 


शासन आदेश :- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकोय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम क्र.४(४)(एक) मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने, बदली 


करण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस उपअधीक्षक/ सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त (निःशस्त्र) या 


संवर्गातील खालील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तब/विनंतीबरुन बदली करुन 


त्यांच्या नाबासमोर दर्शविलेल्या पदावर नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


EF अधिकाऱ्यांचे ala व सध्याची नियुक्‍त 
क्र. 

१ श्रो.बिरेंद्र लक्ष्मण गडकरी, 

२ | श्री.मोहन बाबुराव सुरवसे, 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, औसा 
उपविभाग, लातूर 
ah Sarre घोबळे, 
पोलीस उपअधीक्षक, का.ब सु., पोमसं यांचे 
कार्यालय 
श्री.भारत मारुती सरवदे, 
पोलीस उपअधीक्षक, लोहमार्ग, मुंबई 
श्री.देपक यशवंत घाडगे, 
उपबिभागीय पोलीस अधिकारी, बाई 
उपविभाग, सातारा 
. श्री.जी.एस.भंडारे, 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मंगळवेढा 
उपविभाग, सोलापूर ग्रामीण 
श्री.दिगंबर सर्जेराव गाडेकर, 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, परतूर . 
उपविभाग, जि.जालना 
श्रीमती भाग्यवती हेमंत शेंडे, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग 
श्री.प्रदीप सरदार साळुंखे, 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमो, नाशिक 
१० | श्री.विजय लक्ष्मण त्रिभुवन, 
सहायक पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 
ee श्री.दिगंबर धोडोपंत काळे, | 
सहायक पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर 


र्ट 


९ 


नवीन नियुक्‍ती 


ant 
tek g U 


जि.धुळे 
पोलीस उपअधीक्षक, समाजकल्याण पुणे 
विभाग-३, पुणे 


प अधिकारी; साक्री उपविभाग, 


सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र 
यांचे वाचक पोलीस उपअधीक्षक 


सहायक संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 


नाशिक 


विशेष » औरं परिक्षेत्र 
यांचे वाचक पोलीस उपअधीक्षक 


ers 


पोलीस उप: » ना.ह.सं., मुंबई 


पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय, नंदुरबार 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, रोहा उपविभाग, 


जि.रायगड 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


70\F:\CR_277_2011_A.lwp 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नांव व सध्याची नियुक्‍ती नवीन नियुक्‍ती 

क्र. | 

१२ । श्री.संजीब रमेश ठाकूर, सहायक पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर 

१२ श्री.रमेश जगदेव घोराळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गंगापूर 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर । उपविभाग, जि.औरंगाबाद ग्रामीण 


१४ | श्री.अंबादास गांगुर्डे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, श्रीरामपूर 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, माहूर उपविभाग, अहमदनगर 
उपविभाग, जि.नांदेड (ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची आचारसंहिता 

संपुष्टात आल्यानंतर कार्यमुक्त करावे) 

१५ | श्री.गणेश दगडू नंदनवार, पोलीस उपअधीक्षक, ना.ह.सं., नांदेड 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गेवराई 
उपविभाग, जि.बीड 

१६ | श्री. विजय चिंतामण चाफळे, अपर पोलीस अधीक्षक, अ.सी.बी., नागपूर (एक 
पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय, गडचिरोली | टप्पा पदोन्नतीने) 

१७ | श्री.संदिप गुलाबराव पखाले, सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अहेरी 
उपविभाग, गडचिरोली 

१८ | श्री.महेश धर्मराज चिमटे, सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणेशहर tid 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कुरखेडा 
उपविभाग, गडचिरोली 

१९ | श्रीमती अनिता अनिल चव्हाण, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
पोलीस उपअधीक्षक, ना.ह.सं., ठाणे परिक्षेत्र 

२० | श्री.नारायण देवबीसिंग पवार, उपविभागीय | सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
पोलीस अधिकारी, कारंजा उपविभाग, 
जि.बाशिम 

२१ श्री.एन.झेड.कुमरे, सहायक पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, बाळापूर 
उपविभाग, अकोला 

२२  श्री.जयेंद्र अमृतराव ठाकूर, अपर पोलीस अधीक्षक, ओ.सी.बी. (एक टप्पा 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई पदोन्नतीने) 

२३ श्री.हनुमंत कुंडलिक जगदाळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जुन्नर रोड 
अपर पोलीस अधीक्षक, महा.गुप्तवार्ता उपविभाग, पुणे ग्रामीण 
प्रबोधिनी (एक टप्पा पदोन्नती) 

२४ श्री.विजय निंबादास सोनवणे, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


पोलीस उपअधीक्षक, समाजकल्याण, मुंबई 
बिभाग, रत्नागिरी 


70\F:\CR_277_2011_A.lwp 3 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नांव व सध्याची नियुक्‍ती नवीन नियुक्‍ती 
क्र 
२५ । श्री.बाळासाहेब एस.मोरे, 

(वाचक पोउअ, कोल्हापूर परिक्षेत्र येथे 
आदेशाधिन दि.१७.२.२०११ AT 
आदेशान्वये) 

२६ | श्री.सतीश नारायण जाधव, 

(गु.अ.वि.,पुणे येथे बदली आदेशाधिन 
(दि.२.६-२०१० च्या आदेशान्वये) 

२७ | श्री.सुरेश धोंडीबा पवार, 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, रोहा 
उपविभाग, रायगड येथे बदली आदेशाधीन 
(दि.२.६.२०१० च्या आदेशान्वये) 

२८ । श्री.धनराज पुनाजी चव्हाण, 

सहायक पोलीस आयुक्‍त, सोलापूर शहर 


| 


सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, फलटण 
उपविभाग, सातारा 


सहायक पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 


घोलीस उपअधीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक 
विभाग, पुणे 


२९ श्री.प्रल्हाद लटकन संदानशिव, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई | 
2. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत तसेच त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणासंदर्भात 


मा.न्यायालयाचे अथबा मा.न्यायाधिकरणाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही 


करण्यात यावी. 


३. amy येथील श्री अंबादास गांगुडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, माहूर उपविभाग, 


जि.नांदेड यांना ग्रामपंचायातीच्या निवडणुकीची सध्या लागू असलेली आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर 


कार्यमुक्‍त करण्यात यावे. 
. सदर आदेश राज्य निवडणुक आयोगाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
tu. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन_तातडीने कार्यमुक्त करुन त्यांच्या नवीन 


नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


याची 
( प्र. भि. चव्हाण ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


7O\F:\CR_277_2011_A.lwp 4 


प्रत :- 


महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

लेखा ब अधिदान अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित पोलीस अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 

निवडनस्ती / पोल-१(अ) 


